संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय 
यांच्या अधिपत्याखालिळ सहसंचालक, व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक 
विभागातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील गट-क 
तांत्रिक /अतांत्रिक संवर्गात” अधिकारी, 
शिल्पनिदेशक व कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षण 
कार्यक्रमाकरीता प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक : क्र.- शिप्रका-२०२०/प्र.क्र.०६/व्यशि-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १८ जानेवारी, २०२३. 


वाचा:- समक्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक : २९.०८.२०२२, दिनांक २०.१०.२०२२ 
शासन शुद्धीपत्रक :- 


शासन निर्णय दिनांक २९ ऑगस्ट, २०२२ मधील पृष्ठ क्र. ३ वरील परिच्छेद क्र. १३व दिनांक 
२०.१०.२०२२ मधील परिच्छेद क्र. ३ मध्ये 

संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई तथा आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी सदर योजनेसाठी उपलब्ध होणारा निधी खर्च करण्याची दक्षता खाळील अटी व SAAT 
अधीन राहून घ्यावी. 

१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी प्रशिक्षणाबाबतच्या 
खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास विहीत काळावधीत सादर करावे. 

२. वित्त व नियोजन विभाग यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेशा, सूचना, परिपत्रके, अटी 
व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


ऐवजी 
सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक यांनी सदर योजनेसाठी 
उपलब्ध होणारा निधी खर्च करण्याची दक्षता खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून घ्यावी. 

१. सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक यांनी 
प्रशिक्षणाबाबतच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संचालकामार्फत शासनास विहीत कालावधीत सादर 
करावे. 

२. सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक यांनी वित्त व 
नियोजन विभाग यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, सूचना, परिपत्रके, अटी व शर्तीचे काटेकोर 
पालन करावे. 

३. सदरची रक्‍कम सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक या 
कार्यालयातील लेखाधिकारी तथा आहरण व संवितरण अधिकारी यांना जिल्हा कोषागार कार्यालय, 
नाशिक येथे देयके सादर करुन आहरित करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

असे वाचण्यात यावे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः शिप्रका-२०२०/प्र.क्र.०६/व्यशि-३ 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०११८१२१६२६७००३ असा आहे. सदर 
शासन शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


९. 
१०. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANGEETA AJIT 
SHINDE 


(संगीता Bre) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उदयोजकता व नाविन्यता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई 

प्रधान सचिव, रोजगार, उदयोजकता व नाविन्यता विभाग, यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 
सह सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 

उपसंचालक, विभागीय मुख्यालय, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, मुंबई/पुणे/ 
नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 

सह/ उप संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय, मुंबई 

जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालय 
संचालनालयामार्फत 

प्राचार्य, शासकीय औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था (सर्व) 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


